ठाणे महानगरपालिकेमार्फत टाटा मेमोरीयल सेंटर 
(अणुऊर्जा विभाग, भारत सरकार यांचेमार्फत 
अनुदानित संस्था) व मे. जितो एज्युकेशनल अन्ड 
मेडीकल ट्रस्ट या सहयोगी संस्थेसमवेत त्रिपक्षीय 
सामंजस्य करारनाम्यानुसार ठाणे महानगरपालिका 
क्षेत्रात कर्करोग रुग्णालय स्थापन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:- ठामपा-२१२१/प्र.क्र.१९०(अ)/नवि-२३ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), ४ था मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-३२. 
दिनांक:- २६ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा:- 


१) शासन निर्णय, क्र.ठामपा-२१२१/प्र.क्र.९०/नवि-२३, दिनांक २१.०६.२०२१ 
२) आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका पत्र क्र. ठामपा/आयुक्‍त/१३२/२०२४ 
दिनांक १९.०८.२०२४ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये सादर केलेल्या ठाणे महानगरपालिकेच्या प्रस्तावास 


अनुसरून संदर्भाकित क्र. १ मध्ये उल्लेखित “मे. जितो एज्युकेशनल अँन्ड मेडीकल ट्रस्ट” 


याऐवजी “महावीर जैन ट्रस्ट, ठाणे” असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र २०२४०८२६१३२२०४२३२५ 


असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


AJINKYA VASANT ८: 
BAGADE 


(अजिंक्य बगाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२ आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे, 
३) निवड नस्ती, नवि-२३ 


